कार्यकारी अभियंता (विद्युत या 
पदावरुन अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 
या पदावर पदोन्नती / पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. ९७/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ४ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- सा.बां. विभाग अधिसूचना क्रमांक आरटीआर१०८५/८०४३२/(७७/आस्था-४, दि. १०.१०.१९९१ 


शासन आदेठा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या संवर्गात कार्यरत असणारे 
श्री. संजय मुरलीधर भस्मे (खुला) यांना, संदर्भाधीन दिनांक १०.१०.१९९१ च्या अधिसुचनेन्वये विहित 
केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, अधीक्षक अभियंता (विद्युत) या पदावर /छुक्यारित वेतन TART एस-२५ - 
७८८००-२०९२०८) (अठुक्षारित वेतन संरचना फी.की:-3 वेतन बॅंड रुपये १4६००-३१९१०० ग्रेड वेतन (9§00/-) या 
वेतनश्रेणीत निवडसूचीच्या क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीउपरांत अधीक्षक अभियंता (विद्युत) म्हणून त्यांची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


क्र. अधिकाऱ्याचे नाव कार्यरत असलेले ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 
१ श्री. संजय मुरलीधर कार्यकारी अभियंता (विद्युत), अधीक्षक अभियंता (विद्युत), (रिक्‍त पदी) 
भस्मे मुंबई महानगर प्रदेश विकास ।मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, मुंबई प्राधिकरण, मुंबई 


२. ALG. मु. भस्मे, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांची सदर पदोन्नती ही पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे : 

i. वरील पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात 
येत आहे. 

॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा 
व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. श्री. भस्मे यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, श्री. भस्मे यांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरच वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीउपरांत 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू करुन घेण्यात यावे व त्याबाबतचा रुजू अहवाल शासनास 


doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अग्रेषित करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. ९७/ सेवा-१ 
प. श्री. भस्मे यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. भस्मे यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस 
पात्र ठरतील. 
६. श्री. भस्मे यांना देण्यात येणारी पदोन्नती ही तदर्थ स्वरुपाची असल्याने, त्यांची वेतननिश्चिती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक 
विचारात घेवून करण्यात यावी. 
७. श्री. भस्मे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदांवर नियुक्‍ती / पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर नियुक्‍ती 
ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
८. श्री. भस्मे यांनी पदोन्नतीने पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच संचालक, माहिती 
तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 

सदर शासन BAe महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०४१२४५११५५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sampat Dasharath Suryavanshi ; 
Sampat 1) तीत 

st=Maharashtra, 
Dasharath (Sl02béT30eesetSAK80307522, प 

serialNumber=f8d5f07d73b60d731 12565db9baee680ff 
S h . ade9b8758d5a695368e1 d3656632dd, cn=Sampat 

uryavansnl ees 
(सं.द.सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. प्रधान सचिव (१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

3. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, 

४. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

६. मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८ 

९ 


. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे 
. श्री. संजय मुरलीधर भस्मे, कार्यकारी अभियंता (विद्युत), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, 
१०. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१९/ प्र.क्र. ९७ / सेवा-१ 


११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१६. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

१९. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

२०. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. कार्यासन आस्था-१ /२ /३, Wea, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


